मानव-बिबट संघर्षावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी 
गठीत समितीमध्ये मा. विधान सभा सदस्य यांचा 
समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- लवेसू/०३.२३/प्र.क्र.३२/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० जून, २०२३. 


वाचा :- महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक. लवेसू/०३.२३/प्र.क्र.३२/फ-१ 
दि. २० मार्च, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील मानव-बिबट संघर्षावर उपाययोजना सुचविण्याकरीता सन्माननीय विधान सभा 
सदस्य यांची संदर्भीय शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. नाशिक जिल्ह्यात बिबट 
या हिंस्र प्राण्याचा वाढता वावर, मानव-बिबट संघर्षाच्या घटना लक्षात घेता समितीमध्ये नाशिक 
जिल्ह्यातील सन्माननीय सदस्याचा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील बिबटयांची वाढलेली संख्या, नागरी वस्तीमधील त्यांचा वाढलेला वावर व त्यामुळे 
नागरिकांना होणारा त्रास याबाबत तसेच मानव-बिबट संघर्षावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठीत 
समितीमध्ये श्री. दिलीपराव हांकरराव बनकर, विधान सभा सदस्य यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२११५२५२८०६१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 


(सिध्देशा सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रत माहिती आणि उचित कार्यवाहीसाठी :- 
१) मा. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) श्री. समीर कुणावार, वि.स.स. 
३) श्री. संजय कुटे, वि.स.स. 
४ श्री. आशिष जेस्वाल, वि.स.स. 


शासन निर्णय क्रमांकः लवेसू/०३.२३/प्र.क्र.३२/फ-१ 


५) श्री. अशोक उईके, वि.स.स. 
६) श्री. कृष्णा गजबे, वि.स.स. 


) 
) 
७ श्रीमती प्रतिभा धानोरकर, वि.स.स. 
) 
) 


८) श्री. मदन येरावार, वि.स.स. 
९) श्री. अनिल बाबर, वि.स.स. 
१०) श्री. WHR आबिटकर, वि.स.स. 
११) श्री. जयंत पाटील, वि.स.स. 
१२) श्री. दिळीप वळसे पाटील, वि.स.स. 
१३) श्री. अतुल बेनके, वि.स.स. 
१४) श्री. मानसिंग नाईक, वि.स.स. 
१५) श्री. सुनिल प्रभु, वि.स.स. 
१६) श्री. अशोक पवार, वि.स.स. 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


१७ श्री. दिलीपराव शंकरराव बनकर, वि.स.स. 

१८) प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२०) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२१) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई 

२२) निवडनस्ती, फ-१ कार्यासन, महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


